शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्र. पकास-३४१९/प्र.क्र. ५२/१९/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :-२० सप्टेंबर, २०१९. 
संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनाळलय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/ आस्था/ परिविक्षा/ 
२०१९/२३३, दि. २४ मे, २०१९. 
शासन Bear: 
शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील विविध 
शासकीय तंत्रनिकेतनांतील संबंधित अधिव्याख्याता यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 


०२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधितांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात 
येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अध्यापकाचे नांव, पदनाम व | नियुक्तीचा शासन निर्णय । कार्यभार धारण परिविक्षा परिविक्षा कालावधी | 
कार्यरत संस्थेचे नांव क्रमांक व दिनांक केल्याचा दिनांक कालावधीत समाप्तीचा दिनांक 
घेतलेल्या रजा 
२. ३. a ष्‌. &. 
श्री. स्वप्निल मदनराव शा.नि.क्र.ससेनि- २०/०८/२०१६ असाधारण रजा १८/०९/२०१८ 
रूडसमुद्र ३२१५/प्र.क्र.२८०/ १५/ (म.पू) दि.०७/११/१६ ते (AA) 
अधिव्याख्याता,माहिती तांशि-७, २७/११/२०१६ 
तंत्रज्ञान, दि.२५/०७/२०१६ २१ दिवस 
शासकीय तंत्रनिकेतन, अर्जितरजा 
गोंदिया (रोखीकरणन 
होणारी) 
दि.१९/०४/२०१८ 
ते २७/०४/२०१८ 
०९ दिवस 
(एकूण ३० दिवस) 
श्री.राजरत्न राजाराम शा.नि.क्र.ससेनि- १२/०८/२०१६ निरंक ११/०८/२०१८ 
खिराडे, ३२१५/प्र.क्र.४३८/ (म.पू) (म.नं) 
अधिव्याख्याता, संगणक १५/तांशि-७ 
अभियांत्रिकी, शासकीय दि.२६/०७/२०१६ 
तंत्रनिकेतन, गोंदिया 


शासन आदेशा क्रमांकः पकास-३४१९/प्र.क्र. ५२/१९/तांशि-७ 


अ. | अध्यापकाचे नांव, पदनाम व | नियुक्तीचा शासन निर्णय | कार्यभार धारण परिविक्षा परिविक्षा कालावधी 
क्र कार्यरत संस्थेचे नांव क्रमांक व दिनांक केल्याचा दिनांक कालावधीत समाप्तीचा दिनांक 
घेतलेल्या रजा 
श्री. सोहन वासुदेव चोपडे । शा.नि,क्र.ससेनि -3294 | ३०/०७/२०१६ अजित रजा ०८/०८/२०१८ 
अधिव्याख्याता, विद्युत /प्र.क्र.२७०/ १५ /तांशि- (म.पू) दि.२९/०३/२०१७ (Hat) 
अभियांत्रिकी, शासकीय ७, दि.२५/०७/२०१६ ते ०७/०४/२०१७ 
तंत्रनिकेतन, ब्रह्मपुरी १० दिवस 
(एकूण १० दिवस) 

४ । श्री. सागर श्रीरंग माने शा.नि.क्र. ससेनि- ०१/०८/२०१६ अजित रजा ०३/०८/२०१८ 
अधिव्याख्याता, माहिती ३२१५/प्र.क्र.२८०/१५/ (म.पू) दि.१२/०५/२०१७ (म.नं) 
तंत्रज्ञान, शासकीय तांशि-७ एकूण ०१ दिवस व 
तंत्रनिकेतन, ब्रह्मपुरी दि.२५/०७/२०१६ इतर 

०२ दिवस 
(एकूण ०३ दिवस) 

५ | श्रीमती रेशमी धनंजय शा.नि,क्र.ससेनि-३२१५/ | २४/०८/२०१६ अजितरजा २५/०८/२०१८ 
भारसाकळे, प्र.क्र.२७०/१५/ तांशि-७ (म.पू) दि.१३/१२/२०१७ (म.नं) 
अधिव्याख्याता, विद्युत दि.२५/०७/२०१६ ते १४/१२/२०१७ 
अभियांत्रिकी, शासकीय = 02 दिवस 
तंत्रनिकेतन, आर्वी (एकूण ०२ दिवस) 

६ । श्रीमती शकुंतला साहेबराव शा.नि.क्र. ससेनि- २०/०७/२०१५ निरंक १९/०७/२०१७ 
पवार ३२१४/ प्र.क्र.१६५ /१४/ (म.पू) (म.नं) 
अधिव्याख्याता, इंग्रजी, तांशि-७ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, आर्वी दि.१६/०७/२०१५ 

७ | श्रीमती मिनल उत्तमराव शा.नि.क्र. ससेनि- ०८/०८/२०१६ निरंक ०७/०८/२०१८ 
मून, ३२१५/प्र.क्र.२८०/१५/ (म.पू) (म.नं) 
अधिव्याख्याता, माहिती तांशि-७, 
तंत्रज्ञान, ञासकीय दि.२५/०७/२०१६ 
तंत्रनिकेतन, ब्रह्मपुरी 

८ | श्रीमती प्रियांका विनायक शा.नि.क्र. ससेनि- २७/०७/२०१६ निरंक २६/०७/२०१८ 
तोरस्कर, ३२१५/ प्र.क्र. ४३८/१५/ (म.पू) (म.नं) 
अधिव्याख्याता संगणक तांशि-७ 
अभियांत्रिकी, शासकीय दि.२६/०७/२०१६ 
तंत्रनिकेतन, ब्रह्मपुरी 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 

४. सदर शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पकास-३४१९/प्र.क्र. ५२/१९/तांशि-७ 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२०२२१०५४०३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. काका 
Sudhir Ja YA वणवा 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406eea05963b 


Shetty ni alee 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
संबंधित अधिव्याख्याते , शासकीय तंत्रनिकेतन, (संबंधित प्राचार्यामार्फत). 
प्रति, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचाळनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर, 

३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, गोंदिया/ब्रम्हपूरी/आर्वी, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -२ , नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया/तचंद्रपूर/वर्धा, 

६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


